RNI No.MAHBIL / 2009/ 35530 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार 


वर्ष १, अंक ४० ] 


गुरुवार , डिसेंबर ३१ , २०१५ / पौष १० , शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २३.०० 


असाधारण क्रमांक ७१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी प्रख्यापित केलेले अध्यादेश व केलेले विनियम . 

अनुक्रमणिका 
सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ पृष्ठे 
यात आणखी 

सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम . 

१-३ 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ रोजी माननीय राज्यपालांनी संमतीदिलेला महाराष्ट्र विधानमंडळाचा पुढील अधिनियम माहितीसाठी, याद्वारे, प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे . 

नि . ज . जमादार , 
प्रभारी सचिव (विधि विधान ), 
महाराष्ट्र शासन , विधि व न्याय विभाग . 


सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२. 


" 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी 


( मा . राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर “ महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 

प्रथम प्रसिद्ध केलेला अधिनियम ) 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ यात आणखी 

सुधारणा करण्याकरिता अधिनियम. 


१ ९ ६६ चा 


महा . ३७. 


ज्याअर्थी, राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू नव्हते ; 

आणि ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९ ६६ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी तात्काळ कार्यवाही करणे जीमुळे आवश्यक 

व्हावे अशी परिस्थिती अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांची खात्री पटली होती ; आणि , म्हणून , त्यांनी दिनांक २९ 
२०१५ चा ऑगस्ट २०१५ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश , २०१५ हा प्रख्यापित 


.. 


महा. केला होता ; 


अध्या . 
१७ . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे इष्ट आहे ; 
त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सहासष्टाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 


. 


भाग चार - ७१-१ 


( १ ) 


सन १ ९ ६६ चा 


२ . 


१ ९ ६६ चा 
महा. ३७ . 


३७ याच्या कलम 


१८ ९ ४ चा १ . 


२०१३ चा ३० . 


सन १ ९ ६६ चा 


१८ ९ ४ चा १ . 


२०१३ चा ३० . 


३७ याच्या कलम 


सन १ ९ ६६ चा 


४ . 


१८ ९ ४ चा १ . 


२०१३ चा ३० . 


सन १ ९ ६६ चा 


१८ ९ ४ चा १ . 


२०१३ चा ३० . 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार, डिसेंबर ३१, २०१५ / पौष १०, शके १९ ३७ 
संक्षिप्त नाव 

१ . ( १) या अधिनियमास, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना (तिसरी सुधारणा) अधिनियम, 
व प्रारंभ . २०१५ असे म्हणावे . 

( २ ) तो दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१५ रोजी अंमलात आला असल्याचे मानण्यात येईल. 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य 
महाराष्ट्र अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४० मधील , पोट - कलम ( ३ ) मध्ये , खंड (इ ) मधील 
अधिनियम क्रमांक 

भूमि संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ अन्वये ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
४० ची सुधारणा. उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ याच्या तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल 

करण्यात येईल . 

३ . मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११३ अ मध्ये, “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ अन्वये ” या मजकुराऐवजी, 
महाराष्ट्र 

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
अधिनियम क्रमांक 

२०१३ याच्या तरतुदीअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
११३ अ ची 
सुधारणा . 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम ११६ मध्ये, “ भूमि संपादन अधिनियम, १८९ ४ अन्वये ” या मजकुराऐवजी, 
महाराष्ट्र ८ 

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
अधिनियम क्रमांक 
३७ याच्या कलम २०१३ याच्या तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 
११६ ची सुधारणा . 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२५ मध्ये, 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

( एक ) “ भूमि संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ च्या अर्थानुसार ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
३७ याच्या कलम पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याच्या अर्थानुसार ” हा 
१२५ ची सुधारणा . मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन ) पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल : 

परंतु, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ याची कलमे ४ ते १५ ( दोन्हीं सह ) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती, अशा 
जमिनींच्या संबंधात लागू होणार नाही. ”. 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२६ मध्ये, 
महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 

( एक ) पोट - कलम ( १ ) मध्ये , 
१२६ ची सुधारणा. 

( क ) खंड ( ब ) मध्ये, “ भूमि संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तत्त्वांच्या 
आधारे ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ यामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तत्त्वांच्या आधारे ” हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल ; 

( ख ) खंड ( क) मध्ये, “ भूमि संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ अन्वये ” या मजकुराऐवजी , “ भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याच्या 
तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल 

( ग ) किंवा यथास्थिति , भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ या अन्वये ” या मजकुराऐवजी, “ किंवा, 
यथास्थिति , भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ याच्या तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन ) पोट - कलम ( २) मध्ये , “ भूमि संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ याच्या कलम ६ मध्ये तरतूद केलेल्या 
रीतीने " या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ याच्या कलम १९ मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल 


२०१३ चा ३० . 


सन १ ९ ६६ चा 


६ . 


- 


३७ याच्या कलम 


१८ ९ ४ चा १ . 


२०१३ चा ३० . 


१८ ९ ४ चा १ . 


२०१३ चा ३० . 


“ 


१८ ९ ४ चा १ . 


२०१३ चा ३० . 


१८ ९ ४ चा १ . 


२०१३ चा ३० . 


शके १९ ३७ 


३ 


१८ ९ ४ चा १ . 


७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार , डिसेंबर ३१, २०१५ / पौष १० , 
( तीन ) पोट - कलम (३ ) मध्ये, “ कलम ६ ” या मजकुराऐवजी, “ कलम १९ ” हा मजकूर दाखल करण्यात 
येईल ; 

( चार) पोट-कलम ( ४ ) मधील, “ भूमि संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ अन्वये ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि 
२०१३ चा ३०. संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 
याच्या तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२७ मधील , पोट - कलम ( १) मध्ये, “ बारा महिन्यांच्या ” या मजकुराऐवजी , सन १९६६ चा 
" चोवीस महिन्यांच्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
३७ याच्या कलम 

१२७ ची सुधारणा. 
मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२८ मध्ये, 
१८ ९ ४ चा १. 

( एक ) पोट- कलम (१) मधील, “ भूमि संपादन अधिनियम , १८९ ४ याच्या तरतुदींनुसार ” या मजकुराऐवजी , अधिनियम क्रमांक 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ३७ याच्या कलम 
अधिनियम, २०१३ याच्या तरतुदींअन्वये ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

१२८ ची सुधारणा. 
( दोन ) पोट-कलम ( २) मधील , “ भूमि संपादन अधिनियम, १८ ९ ४ ” हा मजकूर ज्या दोन्ही ठिकाणी 
आला असेल त्या दोन्हीही ठिकाणी, “ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल; 

( तीन ) पोट - कलम ( ३) मधील, “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ याच्या कलम १६ किंवा, यथास्थिति , 
कलम १७ अन्वये, ” या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ याच्या कलम ३८ किंवा, यथास्थिति, कलम ४० 
अन्वये " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


सन १ ९ ६६ चा 


महाराष्ट्र 


“ 


२०१३ चा ३० . 


१८ ९ ४ चा १ . 


२०१३ चा ३० . 


१८ ९ ४ चा १ . 


२०१३ चा ३० . 


९ . 


सन १ ९ ६६ चा 


३७ याच्या कलम 


१८ ९ ४ चा १. 


२०१३ चा ३० . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १२९ मध्ये, 

महाराष्ट्र 
( एक ) पोट - कलम ( १) मधील, 

अधिनियम क्रमांक 
( क) “ सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने अशा प्राधिकरणाने ” या मजकुराऐवजी, “ राज्य शासनाच्या मान्यतेने, १२ ९ ची सुधारणा . 
अशा प्राधिकरणाने, भारताचे संरक्षण किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कोणतीही 
आकस्मिक निकड यांसाठी " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ख) परंतुकामधील, “ भूमि संपादन अधिनियम , १८ ९ ४ याच्या कलम २४ मध्ये ” या मजकुराऐवजी, 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ याच्या कलम २८ मध्ये " हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( दोन) पोट -कलम ( २) मधील, “ भरपाईच्या रकमेवर दरसाल ४ टक्के दराने संबंधित मालकाला व्याज 
या मजकुराऐवजी, “ भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ याच्या तरतुदींनुसार संबंधित मालकाला व्याज व इतर भरपाई " हा मजकूर दाखल 
करण्यात येईल. 

१० . ( १ ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना ( दुसरी सुधारणा ) अध्यादेश, २०१५ हा , याद्वारे, सन २०१५ चा 
निरसित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र अध्यादेश 

क्रमांक १७ याचे 
( २) अशा प्रकारे निरसन झाले असले तरी , उक्त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य 

निरसन व 
अधिनियमान्वये करण्यात आलेली कोणतीही कृती किंवा कोणतीही कार्यवाही ( काढण्यात आलेली कोणतीही 
अधिसूचना किंवा दिलेला कोणताही आदेश यांसह ) ही , या अधिनियमान्वये सुधारणा करण्यात आलेल्या मुख्य 
अधिनियमाच्या संबंधित तरतुदींन्वये करण्यात आलेली कोणती कृती, कार्यवाही किंवा, यथास्थिति, काढण्यात 
आलेली अधिसूचना किंवादिलेला आदेश असल्याचे मानण्यात येईल . 


२०१३ चा ३० . 


२०१५ 


च्या महा. 

अध्या . 


१७. 


व्यावृत्ती. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


